सन २०२१-२२ निधी वितरण 
३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतन. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- निविप्र - २०१९/प्र.क्र.४९/ एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ फेब्रुवारी, २०२२ 
संदर्भ :- 
१. शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांचे पत्र क्र.शि सं मा/२०२१-२२/शिष्य/असुअं/टे.क्र.ए-४/२५९२, 
दि. २३.०८.२०२१. 
२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३; दि. ०३.०२.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन या उद्धिष्टाखाली मंजूर निधी वितरीत 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबतचा शासन निर्णय खालील प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्यात गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी 
विविध योजना कार्यन्वित आहेत. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये मंजुर अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून परिच्छेद २ 
मध्ये नमूद योजनांसाठी ३४ शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतन या उद्धिष्टाखाली एकुण रु ४, ६०,२५,०००/- (रुपये चार कोटी 
साठ लक्ष पंचवीस हजार wea) इतका निधी वितरीत करण्यास व सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळीवर 
उपलब्ध करुन देण्यास झासन मान्यता देत आहे. 
२. राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणीक सवलती संदर्भात वितरीत 
करावयाच्या निधीचा तपशील खालील प्रमाणे आहे :- 


(रुपये हजारात) 
अर्थसंकल्पित अर्थसंकल्पित 
अ.क्र. | लेखाशीर्षक योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित | रक्कमेच्या yo । उर्वरीत डोलती क 
य रक्‍कम टक्‍के वितरीत | रक्‍कम तय 
hae करावयाची रक्‍कम 
(एकूण ८५%) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
आ ८०, सर्वसाधारण ८००, इतर 
a खर्चे (०२) संकिर्ण (०२) (१७) २०००० १०००० १०००० (90०00 
2423 Gas गुलींना 

इयत्ता बारावी पर्यंत मुलींना 
मोफत शिक्षण 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र-२०१९/प्र.क्र.४९/ एसडी-५ 


अ.क्र. 


urate 


योजनेचे नाव 


अर्थसंकल्पित 
रक्‍कम 


अर्थसंकल्पित 
रक्कमेच्या Yo 
टक्के वितरीत 
केलेली रक्‍कम 


उर्वरीत 
रक्‍कम 


अर्थसंकल्पित 
रक्कमेच्या ३५ 
टक्के वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 
(एकूण ८५%) 


२२०२ 
१४७४ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
८०, सर्वसाधारण ८००, इतर 
खर्च (02) संकिर्ण (०२) (११) 
किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक 
उत्पन्न रूपये १५,००० पेक्षा 
अधिक नाही अशा इयत्ता दहावी 
पर्यंत शिक्षण घेणा-या 
विद्यार्थ्यांना ( मुलांना फी माफी) 
(अर्थोपाय अग्निमाशी 
समायोजन) 


५००० 


२५०० 


२५०० 


१७५० 


२२०२ 
११९८ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
८०, सर्वसाधारण, १०७, 
शिष्यवृत्त्या (00)(00)(04) 
सैनिकी झाळा व महाविद्यालये 
(२२०२११९८) 


९४०० 


९०० 


२८० 


२२०२०३४२ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ 
माध्यमिक शिक्षण-१०७, 
शिष्यवृत्त्या (०१) माध्यमिक 
शाळांमधील शिष्यवृत्त्या (04) 
(०१) ग्रामिण भागातील प्रज्ञावंत 
विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती 
(२२०२०३४२) 


१००० 


५०० 


५८०० 


340 


२२०२ 
०३५१ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ 
माध्यमिक शिक्षण, १०७, 
शिष्यवृत्त्या (०१) माध्यमिक 
शाळांमधील शिष्यवृत्त्या (०१) 
(०२) खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती 
(पूव माध्यमिक शाळा) 
(22020349) 


१०००० 


५००० 


५००० 


३५०० 


२२०२ 
०३८९ 


सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ 
माध्यमिक शिक्षण, १०७, 
शिष्यवृत्त्या (०३) शिष्यवृत्त्या 
(०३) (०२) प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना 
सहाय्य (२२०२०३८९) 


१५०० 


(9५० 


७५० 


षु २ षु 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र- २०१९/प्र.क्र.४९/ एसडी-५ 


लेखाशीर्षक 


योजनेचे नाव 


अर्थसंकल्पित 
रक्‍कम 


अर्थसंकल्पित 
रक्कमेच्या Yo 
टक्के वितरीत 
केलेली रक्‍कम 


उर्वरीत 
रक्‍कम 


अर्थसंकल्पित 
रक्कमेच्या ३५ 
can वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 
(एकूण ८५%) 


२२०२ 
२३१८ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
०२, माध्यमिक शिक्षण, १०७, 
शिष्यवृत्त्या (०२) महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१ 
यांच्या कळम १८२ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन 
अनुदाने (०२) (०१) महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१ 
यांच्या कळम १८२ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन 
अनुदाने (उच्च माध्यमिक शाळा 
) कार्यक्रम (२२०२२३१८) 


(१५००० 


३७५०० 


३७५०० 


२६२५० 


२२०२ 
०३७१ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ 
माध्यमिक शिक्षण, १०७, 
शिष्यवृत्त्या ०३, शिष्यवृत्त्या (3) 
(09) कनिष्ठ महाविद्यालयातील 
शिष्यवृत्त्या (२२०२०३७१) 


९४००० 


२००० 


२००० 


१४०० 


२२०२ 
१२०४ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
८०, सर्वसाधारण, १०७, 
शिष्यवृत्त्या (00) (00) (02) इतर 
विशेष शाळा (22024208) 


८०० 


२५० 


२५० 


१७५ 


१० 


२२०२ 
१२५१ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
८०, सर्वसाधारण १०७, 
आर्थिकदृष्ठ्या मागासलेल्या 
विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती 
(२२०२१२५१) 


२५०० 


१२५० 


१२५० 


८9५ 


११ 


२२०२ 
१४२९ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण ८० 
सर्वसाधारण शिक्षण ८००, इतर 
खर्चे  (०२(०६) प्राथमिक 
शिक्षकांच्या मुलांना मोफत 
शिक्षण (अर्थोपाय अग्निमाशी 
समायोजन) (२२०२१४२९) 


५००० 


२५०० 


२५०० 


१७५० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र- २०१९/प्र.क्र.४९/ एसडी-५ 


ener अर्थसंकल्पित 
योज तेलात अर्थसंकल्पित | रक्कमेच्या ५० | उर्वरीत Sapna २१ 
अ.क्र. | लेखाशीर्षक योजनेचे नाव मती can वितरीत 
रक्‍कम । टक्के वितरीत | रक्कम करावयाची 
त ता करावयाची रक्‍कम 
(एकूण ८५%) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८० 
सर्वसाधारण, Coo, इतर खर्चे 
१२ oS (०) संकिर्ण (02) (9) माजी ५०० २५० २५० १७५ 
१५०९ | सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक 
सवलत (अर्थोपाय अग्निमाशी 
समायोजन ) ( 22024408) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
८०, सर्वसाधारण, (०४) 
आवर्षणग्रस्त भागातील 
दु २२०२ । विद्यार्थ्यांना परिक्षा फी माफी he ee sais es 
२५८८  । (०४ (०१  आवर्षणग्रस्त 
खेड्यातील विद्यार्थ्यांना परिक्षा 
फी माफी/फी ची प्रतिपुर्ती 
(२२०२२५८८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
०५, भाषा विकास, १०३ संस्कृत 
२२०२ | शिक्षण ९०० (०० (०१) 
Ye sated २०० १०० १०० (go 
१०६२ । माध्यमिक झाळांमध्ये भारत 
सरकारची शिष्यवृत्ती 
(२२०२१०६२) 
एकूण रक्‍कम एकूण हजारात १३१५०० ६५७५० ६५७५० ४६०२५ 


वरील बाबींवर होणारा खर्च उपरोक्त नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुकत (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सहाय्यक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, 
पुणे यांना या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. याबाबतीत वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे / शासन निर्णय 
/ शासन परीपत्रक यामधील सूचनांचे पालन करणे आवश्‍यक राहील. तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक 
दि. २४.०६.२०२१ मधील अटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र- २०१९/प्र.क्र.४९/ एसडी-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१६१३१११४४०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Imtiyaz Mushtaque 


Kazi 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा.मंत्री (हाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) 

३. अप्पर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
४. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. सहाय्यक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक,शिक्षण संचालनालय, पुणे 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १व २ मुंबई व नागपूर 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १व २ मुंबई व नागपूर 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे. 

१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


